वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१४) भाडेपट्टी व 
कर या उद्िष्टांतर्गत मंजूर निधी वितरित 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०९ फेब्रुवारी २०२२ 


वाचा: - 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं/७८(एच)/१४/पुमा/ 

हिअधि/२०२१-२२/आय-१/१४१६७/२१, दि.११.११.२०२१. 

प्रस्तावना:- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक ११.११.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये संचालनालयाच्या अधिनस्त १४ संस्थांसाठी (१४ भाडेपट्टी व कर या बाबींची प्रलंबित देयके अदा 
करण्यासाठी २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाशिर्षांतर्गत, (१४ भाडेपट्टी व कर 
या उद्दिष्टाखाली रु. २४९९७१ हजार इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली. त्यानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालयांना (१४ भाडेपट्टी व कर या उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर-२०२१ च्या हिवाळी अधिवेडानात सन २०२१- 
२२ या वित्तीय वर्षासाठी बाब क्र. १९६ अन्वये त्यांच्या लेखाशिर्षाखाली एकूण रु. २४.९९ कोटी इतक्या 
रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच उक्त निधी वितरणाचा प्रस्ताव वित्त विभागास 
सादर केला असता, वित्त विभागाने उपरोक्‍त १४ संस्थांना सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीत 
निधीपैकी यापुर्वी वितरित Haar ७५% निधी वगळून, उर्वरित 24% निधी म्हणजेच रु. ६८.१३ लक्ष एवढा 
निधी वितरित करण्यास तसेच डिसेंबर-२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे १४ संस्थांना मंजूर 
रु. २४.९९ कोटी एवढ्या निधीपैकी स्व.श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 
या संस्थेस वगळून अन्य १३ संस्थांना पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीपैकी yo टक्के म्हणजेच रु. १२.४५ 
कोटी एवढा निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून, सदर निधी संबंधित संस्थांना 
वितरित करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१४) भाडेपट्टी व कर या उदिष्टांतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
रु. ७.१९ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. तसेच संचालनालयाच्या 
अखत्यारितील १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांकरीता (१४) भाडेपट्टी व कर या 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२२ 


उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर-२०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी बाब क्र. 


१९६ अन्वये त्यांच्या लेखाशिर्षांखाली एकूण रु. २४.९९ कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर 


करण्यात आली आहे. उपरोक्त १४ संस्थांना सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य या लेखाशिर्षाखाली, (१४) भाडेपट्टी व कर या उदिष्टांतर्गत अर्थसंकल्पीत 


तरतूदीपैकी यापुर्वी वितरित करण्यात आलेला निधी वगळून उर्वरित २५ टक्के म्हणजेच रुपये ६८.१३ 


लक्ष एवढा निधी तसेच डिसेंबर-२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे १४ संस्थांना मंजूर रु. 


२४.९९ कोटी एवढ्या निधीपैकी स्व.श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळ 


या संस्थेस वगळून अन्य १३ संस्थांना पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधीतील yo टक्के म्हणजेच रु. 


१२.४५ कोटी एवढा निधी खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे १४ संस्थांना वितरित करण्यास व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम हजारात) 
oma पुरवणी 
ल ञ 
क डा यापुर्वी पुरवणी | मागणीपैकी 
चा क शय ल पैकी वितरित मंजूर 
अ. क्र. क्र संस्थेचे नाव वितरित मंजूर । वितरित 
अनुदान करावयाचे ae 
अनुदान अनुदान रक्‍कम =| करावयाचे 
अनुदान 
अनुदान 
EN 2 3 il & el र 
a. वै. म. व 
षि २२१०१६४३ रुग्णालय, नागपूर २००० १५०० ५०० १८७४२ ९३७१ 
, नागपूर 
२ २२१०१६५२ ताणाला ४५ २९२५ ११२५ १८७५ ९३७.५ 
[४] औरंगाबाद (exe) 5 
3 औरंगाबाद : ; ; ग ; 
3 2290988 pai 2 १५ षु ९८४९५ ४९२४७.५ 
fe) ०० fe) fe) : 
रुग्णालय, नागपूर : : : ; 
g 22902329 | शा.वै.महा.औरंगाबाद ८१२ ६०९ २०३ २९९१ १४९५.५ 
4 22902382 | शा.वै.महा.नागपूर ४५० ३३८ ११३ २३३७१ ११६८५.५ 
६ २२१०२४६१ इंदिरा गांधी शा.वै.म व ७५५६ ५६६७ १८८९ २४८५४ १२४२७ 
छि 
रुग्णा, नागपूर ग ; : 
स्व.श्री. वसंतराव 
७ । २२१०४२९५ नाईक शा.वै.म व २००० १५०० ५०० १००० शि 
रुग्णा, यवतमाळ 
८ २२१०४४३७ सुपर स्पेशालिटी २१३१ १५९८ ५३२.७५ १२०६ ६०३ 
fe) fe) fe) 
रुग्णालय, नागपूर : a 
९ २२१०५०६८ | शा.वै.महा.अकोला ५०० ३७५ १२५ १२९४६ ६४७३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२२ 


राजश्री छत्रपती शाहू 
ति २२१०५०७७ महाराज झा. = ७५ २५ ७८९३ ३९४६.५ 
वै.म.,कोल्हापूर 
डि २२१०५११२ ७. २००० १५०० ५०० ११००३ ५५०१.५ 
अकोला 
१२ | २२१०८३१ कुकडी नर २००० १५०० ५०० ७१८३ ३५९१.५ 
औरंगाबाद 
१३ | २२१०७३३१ | शा.वै.म. जळगांव ३००० २२५० ७५० २६३०२ १३१५१ 
सुपर स्पेशालिटी 
तव रुग्णालय, औरंगाबाद शि किं ७ ca ial र 
२७२५० १९९८८ | ६८१२.५ । २४९९७१ १२४४८५.५ 
एकूण (स्तंभ क्र. ६ व ८ मिळून) १३१२९८.०० 
२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१३,१२,९८०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी बारा लक्ष अठ्यान्नव हजार 


रुपये केवळ) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग 
प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 


१८.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करयात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०९१७५४१२०५१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Prakash 011111 आजर 
Babanrao = 
Surwase क. 
(प्रकाह सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


185d 2bc48d92746fc668ed758d69aeddf9574 
f, 
E81 F4F3AE79C3DFBESAQEFCCC33548 


68A9BFA0220E77FC9SC 
\=Prakash Babanrao 


प्रत, 
१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
३. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२, दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२२ 


४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 

७. महाळेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 2, नागपूर/मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


